आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, मुंबई यांचे 
कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील प्रस्तावित २५४१ 
अस्थायी व ३५० अतिरिक्त पदांना सन २०१९-२० या 
वर्षी दि.०१/१०/२०१९ ते २९/०२/२०२० पर्यत चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. दुविआ-१४१९/प्र.क्र.३०/पदुम-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक-१०.१०.२०१९ 


वाचा :- 9) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.दुविआ १४१९/प्र.क्र.३०/पदुम ९, दि.१३/०३/२०१९. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क./ दि.११/०९/२०१९. 
3) आयुक्त, दु वि.वि. यांचे पत्र क्र.आदुवि -१५ (९)/अस्थायी पदे /२०१९-२०/३७९८, दि.१२/३/२०१८. 
प्रस्तावना: 
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या अधिनस्त अधिकारी/कर्मचा-यांच्या एकूण ४०९७ 
पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास शासनाने दि.३०/०८/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली 
आहे. सुधारित आकृतीबंध मंजूर झाल्यानंतर आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांच्या 
अखत्यारीतील विविध कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण २५६३ अस्थायी पदे व ३८७ 
अतिरिक्त पदे दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये २५६३ 
अस्थायी पदांपैकी २२ पदांवरिल कर्मचारी समायोजन/सेवानिवृत्त झाल्याने उर्वरित २५४१ अस्थायी 
पदांना व ३८७ अतिरिक्त पदांपैकी ३७ पदांवरिल कर्मचारी समायोजन/सेवानिवृत्त झाल्याने उर्वरित 
३५० अतिरिक्त पदांना पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केळेली आहे. वित्त विभागाच्या 
संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये दिळेल्या मान्यतेनुसार दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या अखत्यारितील विविध कार्यालयातील अधिकारी 

व कर्मचारी वर्गाच्या प्रस्तावित एकूण २५४१ अस्थायी पदे व ३५० अतिरिक्त पदांना 
दि.१/१०/२०१९ ते दि.२९/२/२०२० पर्यंत चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. अस्थायी व अतिरिक्‍त पदांचा गोषवारा विवरणपत्र “अ” मध्ये 
स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात आळेला आहे. 
१. प्रस्तावित पदांपैकी सहा महिन्यांपेक्षा आधिक काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळण्यात येतील. 
२. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांनी सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर ४०९७ पदांसह सर्व 

एकूण पदांचा आढावा घेऊन नेमकी किती पदे आवश्‍यक आहेत, याबाबतची माहिती 

शासनास सादर करुन दि.२९/०२/२०२० पूर्वी सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरिय सचिव 

समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहिल. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४१९/प्र.क्र.३०/पदुम-९ 


. सावधी पदांना येत्या दोन ते तीन महिन्यांत रिक्‍त पदांवर टप्प्याटप्प्याने समायोजित करण्यात 


यावे. समायोजनाची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास पुढील मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 


. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पातील मंजूर तरतुदीतून 


भागविण्यात यावा. 


. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पू.क./ 


दि.११/०९/२०१९, अन्वये प्रशासनीक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थ ळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१०१११२३१२२२५०१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. य Digitally signed by Ashok Shivaji Naikwade 
Ashok Sh Ivajl DN: CN = Ashok Shivaji Naikwade, C = IN, S = 


सोबत :- विवरणपत्र “अ Naikwade ach ate ew 
(अशोक नाईकवाडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी , मुंबई-१८ (१० प्रती). 

२) जनसंपर्क अधिकारी, आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी , मुंबई (३ प्रती). 

३3) उपायुक्त (प्रशासन), आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी , मुंबई (३ प्रती). 

४) उप आयुक्त(वित्तीय सल्लागार), आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी , मुंबई (3 प्रती). 


Cc 
“a 


£5) 


अधिदान व लेखाधिकारी,बांद्रा (पूर्व) मुंबई.५१. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी, मुंबई-१८. 
प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध प्रकल्प, दापचरी. 

सर्व शासकीय दूध योजना, 


S 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा अनुज्ञेयता लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी, 
११) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
१२) सर्व जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
१३) आयुक्‍त पशुसंवर्धन पुणे / निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
१४) व्यवस्थापक, TIANA व संगोपन केंद्र पालघर, जिल्हा-पालघर 
१५) अतिरिक्‍त आदिवासी आयुक्‍त नाशिक. 
१६) जिल्हाधिकारी व उप आदिवासी आयुक्त ठाणे, 

) 

) 

) 

) 

) 


१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे, 

१८) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक विकास प्रकल्प शाहापूर/जव्हार, जि.ठाणे. 
१९) वित्त विभाग व्यय-२ / वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा) / 

20) कार्यासन क्रमांक पदुम-१६ 

२१) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४१९/प्र.क्र.३०/पदुम-९ 


(शासन निर्णय क्र.दुविआ-१४१९/प्र.क्र.३०/पदुम-९, दि.१०/१०/२०१९ सोबतचे विवरणपत्र "अ" 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अस्थायी पदे दि.०१/१०/२०१९ ते २९/०२/२०२० 
या कालावधीसाठी पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


दि.०१.१०.२०१९ ते 
दि.२९.०२.२०२० 
पर्यत मंजूरी 
आव्यक पदे 


दि.३०.०९.२०१९ 


| पर्यत पदांना मंजूरी 
कार्यालय/योजनेचे नांव 


शासकीय दूध योजना, अहमदनगर व शित. 
केंद्र, ब्राम्हणवाडा, तिसगांव, अकोले, राजूर, 
जामखेड, नारायणगव्हाण. 


: शासकीय दूध योजना, वणी व शासकीय pe foe fe pe | 
२ शितकरण 7 केंद्र Go qo 
शितकरण केंद्र, 
शासकीय दूध योजना, धुळे व शासकीय शित. 
शासकीय दूध योजना, चाळीसगांव 
शासकीय दूध योजना, नाशिक व शासकीय 
a | के | १ || १ 
शासकीय कीय दूध योजना, परभणी व शासकीय 


शासकीय दूध योजना, औरंगाबाद व शित. केंद्र, 


७ कन्नड, जालना, वैजापूर, सिल्लोड. 


शासकीय दूध योजना, भूम व शासकीय 
शितकरण केंद्र, परांडा. 


शासकीय दूध योजना, नांदेड व शितकरण केंद्र, 
९ ashi YC १४ YC १४ 


शासकीय दूध योजना, बीड व शितकरण केंद्र, 


शि आंबेजोगाई, केज, माजलगांव. 


८ 


शासकीय दूध योजना, उदगीर व शित. केंद्र, 

उस्मानाबाद, उमरगा, मुरुड, निलंगा. 

शासकीय दूध योजना, नांदुरा व शित. केंद्र, 

मातोळी, चिखली, खामगांव. 3 pe वि हि 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४१९/प्र.क्र.३०/पदुम-९ 


शासकीय दूध योजना, अकोला व शासकीय 
x शितकरण केंद्र, वाशिम 
शासकीय दूध योजना, अमरावती व शितकरण 
केंद्र, परतवाडा, मोर्शी. 


शासकीय दूध योजना, यवतमाळ व शितकरण : ‘ 
मारेगांव Oo छठ 
केंद्र, पुसद, व 


शासकीय दूध योजना, गोंदिया व शित. 

केंद्र,भंडारा, तुमसर, कोहमारा, सातगांव. 

शासकीय दूध योजना, चंद्रपूर व शितकरण केंद्र, 
नागभिंड, कन्हेरी. 


शासकीय दूध योजना, वर्धा व शासकीय 
शितकरण केंद्र.मनसर ५१ ५१ 
शितकरण केंद्र,मनसर. 


शासकीय दूध योजना, मिरज व शितकरण केंद्र, 
जत, शिराळा. 

शासकीय दूध योजना, पुणे व शितकरण केंद्र, 
ओतूर, इंदरी (मावळ). 


43 8 43 3 


ae) 


ae) 
we) 


AJ 
0 


शासकीय दूध योजना, सोलापूर व शितकरण 
केंद्र, बार्शी, अकलूज, सांगोला. 

शासकीय दूध योजना, सातारा व शितकरण 
केंद्र, वडूज, पारगांव, फलटण. 


| आत आड कली 


शासकीय दूध योजना, रत्नागिरी व शितकरण 
केंद्र, सडवली, लांजा 


शासकीय दूध योजना, चिपळूण 


शासकीय दूध योजना, कणकवली व शित.केंद्र 
कोलगांव 


ee 


पशुपैदास व संगोपन केंद्र, पालघर 


प्रकल्प अधिकारी, दापचरी व शितकरण केंद्र 
दापचरी 


दुग्धव्यवसाय व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका 
अभ्यासक्रम, दापचरी 


) 


AJ 
an 


A 
“Lo 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४१९/प्र.क्र.३०/पदुम-९ 


३३ | प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी (सर्वी. | १५९ 1 - | १५९ p= | 


२९ जिल्हयाच्या ठिकाणी जिल्हा दुग्धव्यवसाय 
विकास अधिकारी कार्यालये. 

बिगर आदिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यवसाय जास्तीत 
३५ | जास्त चालना देण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात 
आलेली आघाडी पथके. 

आदिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यवसायात जास्तीत 
जास्त चालना देण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात 
आलेली आघाडी पथके योजना. 

आयुक्‍त कार्यालय, दुग्धव्यवसाय विकास 
विभाग, वरळी. 

३९ | बृहन्मुंबई दूध योजना, आरे/वरळी/कुर्ला 


नियंत्रक, गुरे नियंत्रण कार्यालय, गोरेगांव. 


प्राचार्य,दिन दयाळ उपाध्याय दुग्ध विज्ञान 
संस्था, आरे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, 
गोरेगांव, मुंबई. 


AN 
xn 


Av 
ios 


Ea 
a 


As h 0 k 5 h ivaj | यना signed by Ashok Shivaji Nealkwale _ 
Naikwade Date 2019.10.71 12:9499 20800" 
(अशोक नाईकवाडे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


